राज्यातील शासनमान्यता प्राप्त खाजगी 
विनाअनुदानीत व कायम विनाअनुदानीत 
संस्थांमधील व्यावसायिक अभ्यासक्रमामध्ये प्रवेश 
घेणाऱ्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांच्या 
शैक्षणिक शुल्काच्या प्रतिपुर्तीची योजना शैक्षणिक 
वर्ष २०१५-१६ पासून पुढे सुरु ठेवण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन शुध्दिपत्रक क्रमांक :- AB २०२०/प्र.क्र.८३/का-१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक :- १८ जून, २०२१ 


वाचा :- 9) उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग शासन निर्णय क्रमांक टीईएम-२०१५/प्र.क्र.२१९/तांशि-४, 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ 
२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक व्यअप्र-२०१६/प्र.क्र.१२२/का-१२, 
दिनांक ३१ मार्च २०१६ 
३) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक इबीसी-२०१६/ 
प्र.क्र. २२१ /शिक्षण-१, दिनांक ३१ मार्च २०१६ 
४ वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, शासन निर्णय क्रमांक 
एमईडी१०१६/प्र.क्र.४७३/१६/शिक्षण-२, दिनांक ०९ डिसेंबर २०१६ 
प्रस्तावना :- 


राज्यातील शासकीय, अश्लासकीय, अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालये/ 
तंत्रनिकेतने आणि शासकीय विद्यापीठात विनाअनुदानीत तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक 
व्यावसायीक अभ्यासक्रमासाठी प्रवेशा घेतलेल्या अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची सन २०१५- 
१६ या वर्षापासून शिक्षण शुल्क समिती, प्राधिकरण किंवा परिषदेने निर्धारीत केलेल्या दराप्रमाणे 
शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्कांची प्रतिपुर्ती करण्यास संदर्भाधिन क्रमांक २ च्या शासन निर्णय 
दिनांक ३१.०३.२०१६ अन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

तथापि, आदिवासी विकास विभागाने निर्गमित केलेल्या दिनांक ३१.३.२०१६ रोजीच्या 
शासन निर्णयामध्ये वैद्यकिय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना देय असलेल्या 
शैक्षणिक शुल्क प्रतिपुर्तीच्या अनुषंगाने “मात्र सदर प्रवेशा पक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्त 
राहिलेल्या जागांवर संस्था स्तरावर Waa घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी AM TAA प्रे 
नियंत्रण समितीने ATH (eA ATA तरी या योजनेचा लाथ होणार नाही.” याचा अंतर्भाव 
सदर झासन निर्णयात दिसून येत नाही. 

तसेच तंत्र शिक्षणाशी निगडीत पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी 
ज्या विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या केंद्रीभत Waar प्रक्रियेद्वारे (CAP) प्रवेश घेतलेला आहे अशा 
विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील असे नमूद केले आहे. परंतु, आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाच्या 
प्रवेशाच्या अनुषंगाने केंद्रीभूत प्रवेशा प्रक्रियेद्वारे (0/॥>) प्रवेश घेण्याबाबत काही नमूद नाही. 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः AH २०२०/प्र.क्र.८३/का-१२ 


ही योजना केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांनाच लागू असल्याने 
तसेच याबाबत स्पष्टता येण्यासाठी वर वाचा संदर्भ क्रमांक २ येथे नमूद दिनांक ३१.०३.२०१६ 
च्या शासन निर्णयामध्ये दुरुस्ती करण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन शुध्दिपत्रक :- 

संदर्भ क्रमांक २ मध्ये नमूद दिनांक ३१.०३.२०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद 
क्रमांक ३ (३) येथील “आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी झासनाच्या सामायिक प्रवेश परिक्षेद्वारा 
(सी.ई.टी.) प्रवेश घेतलेल्या तसेच खाजगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयाच्या वतीने तसेच 
असोसिएडानमार्फत घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परिक्षेद्वारा (Associate CET) आणि इ. १२ 
वी च्या गुणांच्या आधारे काही अभ्यासक्रमासाठी (उदा.नर्सिग) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू 
राहील ” 

या परिच्छेदाऐवजी 

“आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमासाठी शासनाच्या सामायिक wear परिक्षेद्वारा (सी.ई.टी.) 
प्रवेश घेतलेल्या तसेच खाजगी विनाअनुदानीत महाविद्यालयाच्या वतीने तसेच 
असोसिएडानमार्फत घेण्यात येणाऱ्या सामायिक प्रवेश परिक्षेद्वारा (Associate CET) आणि इ. १२ 
वी च्या गुणांच्या आधारे काही अभ्यासक्रमासाठी (उदा.नर्सिंग) प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना लागू 
राहील. मात्र सदर प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर रिक्‍त राहिलेल्या जागांवर संस्था स्तरावर 
प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना जरी अशा प्रवेशांना प्रवेश नियंत्रण समितीने मान्यता दिळी असली 
तरी या योजनेचा लाभ होणार नाही.” असे वाचावे. 
२. तसेच सदर झासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक ३ (६) येथील “तंत्र शिक्षणाशी निगडीत 
पदविका, पदवी आणि पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या केंद्रीभूत 
प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (:/॥>) प्रवेश घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील ” 

या परिच्छेदाऐवजी 

“आरोग्य विज्ञान अभ्यासक्रमाशी व तंत्र शिक्षणाशी निगडीत पदविका, पदवी आणि 
पदव्युत्तर पदवी अभ्यासक्रमासाठी ज्या विद्यार्थ्यांनी शासनाच्या केंद्रीभूत प्रवेशा प्रक्रियेद्वारे (CAP) 
प्रवेशा घेतलेला आहे, अशा विद्यार्थ्यांना ही योजना लागू राहील” असे वाचावे. 
३. सदर WA शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~=www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२१०६२११७२६३२३०२४ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने स्वाक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Subrao Narayan 
Shinde 


(सु. ना. शिंदे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन शुध्दिपत्रक क्रमांकः व्यअप्र २०२०/प्र.क्र.८३/का-१२ 


मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मा. उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री / राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य 
मा. मुख्य सचिव, यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र 9/2, मुंबई /नागपूर 
महालेखापाल, (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई /नागपूर 
अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१०) प्रधान सचिव, शालेय शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२) प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१३) प्रधान सचिव, कृषि, Wa, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यविकास विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई 
१४ सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१५) कुलगुरु, सर्व विद्यापीठे 
१६)महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई 
१७) संचालक, समाजकल्याण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
१८)आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नाशिक 
१९) आयुक्‍त, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्था, पुणे 
20) अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, ठाणे / नाशिक / नागपूर / अमरावती 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


AD 


AN 


9८ 


(> 
ae 


an 


N S&S 


) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 
) 


vo 


29) ud प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प 

22) ud जिल्हा कोषागार अधिकारी 

२३)अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

२४) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

२५) सर्व मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांची कार्यालये 

२६)सर्व सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव / कक्ष अधिकारी, आदिवासी विकास 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई 

२७) निवडनस्ती (का-१२). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


